उद्योग, 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये औद्योगिक 
पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास योजनेअंतर्गत 
प्राप्त प्रस्तावाला निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत 
(कोपरगांव औद्योगिक सहकारी वसाहत, पोस्ट 
शिंगणापूर ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर) 


महाराष्ट्र शासन 
ऊर्जा व कामगार विभाग, 


शासन निर्णय क्र.औपासू- २०२०/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9६८/ उद्योग-२, दि.२२/०२/२०१३. 


२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/ 


) 
) 
३) 
) 


दि.०६/०३/२०२०. 


प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/ प्र.क्र.२१९/ उद्योग-२, दि.२०/१२/२०१६. 
४) दि.०३/०३/२०२० रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या सहाव्या बैठकीचे इतिवृत्त 


५) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ पा.सु./ 
आश्वासन-५५३/२०२०/ अ-९२६, दि. २२/०९/२०२०. 
६) शासन निर्णय क्र.औपासू- २०२०/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२, दि. ०३/१२/२०२० 


शासन निर्णय:- 


औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत स्थापित मा. मुख्य सचिव यांच्या 


अध्यक्षतेखाळील सुकाणू समितीने दिनांक 
सहकारी औद्योगिक वसाहत, पोस्ट शिंगणापूर 


०३/०३/२०२० रोजी झालेल्या सहाव्या बैठकीमध्ये कोपरगांव 
णापूर ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर येथील जमिनीखालील 


आरसीसी SATA कामास मंजूरी दिलेली आहे. तद्‌अनुषंगाने सदर कामाकरीता प्रशासकीय मंजूरी व निधी 


वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबतचा 


प्रस्ताव उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांनी 


दि.२२/०९/२०२० च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर कामास दिनांक ०३/१२/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. कोपरगांव सहकारी औद्योगिक वसाहत येथील 
प्रस्तुत कामास शासन हिस्स्याची ७५ टक्के म्हणजेच रुपये ३२,०९,५८४/- (रुपये बत्तीस लक्ष नऊ हजार 
पाचशे चौ-याऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम विकास आयुक्‍्त(उद्योग) यांनी आहरण करुन महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ या कार्यान्वयन यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र औद्योगिक वसाहत 


मूळ कामाची | झासन हिस्स्याची | कार्यान्वयन यंत्रणा 
किंमत (रुपये) | रक्‍कम (रुपये) 


7 कोपरगांव सहकारी औद्योगिक 
वसाहत, पोस्ट शिंगणापूर 
ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर 
येथील आरसीसी अंडर ग्राऊंड 
ड्रेनेजचे काम. 


४२,७९,४४५ ३२,०९,५८४ महाराष्ट्र औद्योगिक 
(७५%) विकास महामंडळ 


२. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.के-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ४८७५- इतर उद्योगांवरील खर्च 

उप लेखाशिर्ष ६० - इतर उद्योग, ८०० - इतर खर्च, ८००(००)(०१), औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व 
विकास (कार्यक्रम)(४८७५ ००२५) या योजनेखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागाकडून 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- 2020/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 


३. औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास योजनेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथीळ शासन 
निर्णयामध्ये नमूद कार्यपध्दती व मार्गदर्शक तत्त्वांचे तसेच यामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा यांचे पालन 
करणे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कार्यान्वयन यंत्रणा यांच्यावर बंधनकारक आहे. 


४. सदर प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत झालेल्या खर्चातील वाढ (Cost Escalation) FERS 
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत स्वत:च्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर प्रकल्पाकरीता शासनाच्या अन्य विभाग अथवा संस्थांकडून खर्च झालेला नाही याची 
खातरजमा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने करावी. 


&. विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी प्रस्तुत प्रकल्पाकरीता अदा करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भातचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र व प्रकल्प पूर्तता अहवाळ शासनास सादर करावे. 


9. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर रकमेचा धनादेश “मुख्य 
अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई” यांच्या नावे काढून त्यांना अदा करण्यात यावा. 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०१२७१२१९०१६३१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vinod 5०७१॥१० पा 
Mendhe : 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


—O 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 

विकास आयुक्‍त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

संबंधित औद्योगिक वसाहत (मार्फत विकास आयुक्त, उद्योग). 

१०) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१), मंत्राळय, मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती (उद्योग-२). 


woe eS. SS SS टी 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


